लघु पाटबंधारे (संकल्पचित्र) उपविभाग, 
पुणे हे उपविभागीय कार्यालय बंद करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१७/प्र.क्र.१७/२०१७/आ.(पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.ईआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/८३/एडीएम-९, दि.८.३.१९८४. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.१०९२/ सीआर-८०६/ व्यय-६, दि.१५.१०.१९९२. 
३. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.आढावा-१००२/३३५/२००२/आ. (प्रशि.), दि.६/२/२००३. 


प्रस्तावना - 

अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत उप 
अभियंता, लघु पाटबंधारे (संकल्पचित्र) उपविभाग, पुणे या उपविभागीय कार्यालयांतर्गत संकल्पचित्र 
विषयक कामकाज शिल्लक नाही. त्यामुळे या उपविभागीय कार्यालयातील मंजूर पदांवरील कार्यरत 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे प्रदेश कार्यालयाच्या आदेशान्वये मंडळांतर्गत सिंचन व्यवस्थापन 
कार्यालयांमधील रिक्‍त पदांवर समावेशन करण्यात आल्याने, लघु पाटबंधारे (संकल्पचित्र) 
उपविभाग, पुणे हे कार्यालय बंद करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, पुणे अधिनस्त अधीक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे नियंत्रणाखाली कार्यरत उप अभियंता, लघु पाटबंधारे (संकल्पचित्र) 
उपविभाग, पुणे हे कार्यालय बंद करण्यास यान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. लघु पाटबंधारे (संकल्पचित्र) उपविभाग, पुणे कार्यालयातील मंजूर पदांवरील कार्यरत 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे समावेशन पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली 
कार्यरत सिंचन व्यवस्थापनाच्या कार्यालयांमधील रिक्‍त पदांवर प्रदेश कार्यालयामार्फत करण्यात 
आले आहे. त्यामुळे लघु पाटबंधारे (संकल्पचित्र) उपविभाग, पुणे हे उपविभागीय कार्यालय 
दि.१५/१०/२०१८ पासून बंद करुन, सदर कार्यालयातील सर्व अभिलेख प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
मंडळांतर्गत अन्य कार्यालयांकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा 
विभाग, पुणे यांनी तात्काळ करावी. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.१०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दि.१५-१०-१९९२ मधील 
तरतूदींनुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव 
यांचे सहमतीने हा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


TINT PO क्रमांकः आढावा-२०१७/प्र.क्र.१७/२०१७/आ.(पुनर्रचना) 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००५१६१४२८८३२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त प 
Sunil Gangaram ५० नत 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285 
r 


Gan ga rkar cided 145¢690564 36 en-Sunl Gangeram Gangar 
Date: 2018.10.05 16:17:39 +05'30' 


(सु. गं. गांगरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मंत्री (खारजमीन) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा 
मा. विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (सर्व) 
प्रधान सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (ज.सं.व्य.व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१२) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक (911135) 
१५) सर्व कार्यकारी संचालक (महामंडळ कार्यालये), जलसंपदा विभाग. 
१६) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


-O 


A 


Cc ww 


Co 
eS 
a आळ... भळच्यल 


mM 


S 


(३ 


2) 


१७) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१८) मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१९) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२०) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

२१) अधीक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. (मंडळ कार्यालयांतर्गत झालेल्या 
बदलाची आवश्यक नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 

२३) उप अभियंता, लघु पाटबंधारे (संकल्पचित्र) उपविभाग, पुणे 

२४ सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


KEKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


